प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
छत्रपती प्रमिळाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, 
कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएचके-२०१८/प्र.क्र.३९९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/छप्ररासरुको/ 
जिनिस/यंसाख/३-म/१९१६९/२०१८, दिनांक : १५.११.२०१८. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. 

नियोजन-का-१८/जिवायो प्रमा/२४८८/२०१८-१९/७२३, दिनांक २३.१०.२०१८. 


वाचा: १ 


na 


area निर्णय :- 


छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 


जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये 


१००.०० लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये ७५,७०,९३८/- 


(अक्षरी रुपये पंचाहत्तर लक्ष सत्तर हजार AH अडतीस फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके-२०१८/प्र.क्र.३९९/प्रश्ञा-१ 


प्रशासकीय 
अ. ee प्रती नग Pena 
es यंत्राचे नांव नग eo | See किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
१. | Gee Gar मशिन (जी.ओ.टी.) ।०१ २,५९,७४० २,५९,७४० | २,५९,७४० 
२. सेंट्रल wart मशिन (सी. व्ही.टी. | 04 २,५९,७९० २,५९,७९० |) २,५९,७९० 
सी.) 
३. | ऑल इन वन प्रिंटर १४ १८,८०० २,६३,२०० | २,६३,२०० 
४. | सेंट्रल ARM मशिन (एमआयसीयु) ।०१ २,६५,७३० २,६५,७३० | २,६५,७३० 
५. | मल्टीपॅरा मॉनिटर ०२ १,३४,४०० २,६८,८०० | २,६८,८०० 
६. | सेंट्रल MR मशिन (पेडीयाट्रीक) foo 2,82, 684 2,82, 684 | 2,82,084 
७. नेजल एन्डोस्कोप ४ एम एम o | 04 २,९५,००० २,९५,००० | २,९५,००० 
डिग्री 
८. | नेजल एन्डोस्कोप ४ एम एम ३० शि २,९५,००० २,९५,००० | २,९५,००० 
ड्ग्री 
९. | ऑर्थोपेडीक बोन कटींग, डिलींग ।०३ १,१६,९११ ३,५०,७३३ | ३,५०,७३३ 
अँन्ड रीमिंग सिस्टीम 
१०. | संगणक ०९ ५५,३०० ४,९७,७०० | ४,९७,७०० 
११. | पोर्टेबल SSS माऊंटेड सिंगल डोम ।०२ २,५२,००० ५,०४,००० |  ५,०४,००० 
ओ.टी. लाईट 
१२. | अँडव्हान्स सिरींज पंप १५ ३९,२०० ५,८८,००० | ५,८८,००० 
१३. | ई.सी.जी. ABM ०६ १,००,८०० ६,०४,८०० | ६,०४,८०० 
१४. | डिफोब्रीलेटर ०२ 3,0¢,000 ६,१६,००० | ६,१६,००० 
१५. वॉक इन कुलर ०१ १०,००,००० १०,००,००० | 40,00,000 
१६. सर्जीकल कॉटरी ०२ ६,०४,८०० | १२,०९,६०० | १२,०९,६०० 
एकूण ७५,७०,९३८ | ७५,७०,९३८ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर 
यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके-२०१८/प्र.क्र.३९९/प्रश्ञा-१ 


षु : 


१०. 


२. 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधीळ तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त ARITA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके-२०१८/प्र.क्र.३९९/प्रश्ञा-१ 


छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
मागणी क्रमांक - ओ - ३५ 
४५१५ - इतर ग्रामविकास कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च 
००, ८०० - इतर खर्च 
(४१) - जिल्हा योजना - कोल्हापूर 
(४१) (०१) - इतर जिल्हा योजना (कार्यक्रम) 
(४५१५ ०७९२) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०११४३६५६४२१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahal 
DN: c=IN, G ment Of 

run Maharasht Medical Education 
d Drug 


postalCode=400032, st=Mahi htra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29¢9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd7 13da 
83860912503, Al hal 
Date: 2018.12.01 15:08:53 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


